गृह विभाग 
मंत्रालय. मुंबई-४००.०३२. दिनांक :- ९ ऑगस्ट, २००५. 


अधिसूचना 


क्रमांक एमसीटी-०५०४/प्र.क्र.७७/परिषहन-५:- मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, 
मुंबई येथील अतिरिक्‍त प्रबंधक या रिक्त पदावर कुमारी TAT दत्तात्रय परब, सहाय्यक 
प्रबंधक/शिरस्तदार, शहर दिवाणी न्यायालय, मुंबई यांची शासन अधिसूचना क्रमांक 
एमसीटी०५०४/प्र.क्र.७७/परिवहन-५, दिनांक २८ एप्रिल, २००५ अन्वये बदलीने नियुक्‍ती देण्यात 
आली होती. 

आता मा. उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार कु. रत्नमाला दत्तात्रय परब, अतिरिक्त 
प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण; मुंबई यांची मोटार अपघात दाया न्यायाधिकरण, मुंबई 
येथील प्रबंधक या रिक्‍त पदावर रु.७४५०-११५०० या पेतनश्रेणीत शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशावरुन व र्ट 


(र ) 
शासनाचे उप सचिव. 
SOR RIK 
क्र.एमसीटी-०५०४/प्रक्र.५७/परि.५, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई- १०० ०३२, 
दिनांक :- ९ ऑगस्ट, २००५. 
प्रति, . 
महाप्रबंधक. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 
: अध्यक्ष. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई, 
प्रबंधक. शहर व दिवाणी न्यायालय. मुंबई. 
प्रबंधक, मोटार अपथात दावा न्यायाधिकरण, ats. र 
महालेखापाल.(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) १/२. मुंबई/नागपूर. 
अधिदान च लेखा अधिकारी. मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
कु. सलमाला दत्तात्रय परब, सहाय्यक प्रबंधक, शहर दिवाणी न्यायालय. मुंबई, 
वित्त विभाग, व्यय-८, वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, भुंबई 
निवडनस्ती. 
व्ययस्थापक, शासकीय मध्यवती PTI, चर्नी रोड, मुंबई - Boo ०२०. 


(शासन राजपत्रात प्रसिध्द करुन ५० प्रती पाठविण्यासाठी ) es 
( ae शिदे) 


- शासनाचे उप सचिव. 
DATRA- $Adhiachana ; 


